दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौडल्य योजनेसाठी 
मुख्य परिचालन अधिकारी (000) (कौशल्य) हे पद 
तात्पुरत्या स्वरुपात निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ - २०१७/प्र.क्र.१२५/योजना-३ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ जुले, २०२२ 


वाचा :- 
१. केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.जे-१७०६२/०१/२०१६-डीडीयु-जीकेवाय, 
दिनांक ३१ मार्च, २०१६. 
२. ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ-२०१३/प्र.क्र.१४३/योजना-३, दिनांक २१ मे, 
२०१३. 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.१ च्या पत्रान्वये दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य 
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मुख्य परिचालन अधिकारी (कौशल्य) हे पद निर्माण 
करणेबाबत निदेश fed आहेत. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) या 
योजनेसाठी मुख्य परिचालन अधिकारी हे पद संदर्भाधिन क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये निर्माण करण्यात 
आले आहे. त्याच धर्तीवर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी 
करण्यासाठी मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) (कौशल्य) हे पद योजनेच्या कालावधीपर्यंत तात्पुरत्या 


स्वरुपात निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शाक सूचनांनुसार दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण Hey या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य परिचाळन अधिकारी (COO) (कौशल्य) हे पद 
विभागाच्या सुधारीत आकृतीबंधाच्या प्रस्तावात समाविष्ट नसल्याने योजनेच्या कालावधीपर्यंत 
प्रतिनियुक्तीने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत असून दीन दयाल 
उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेसंबंधी केंद्र व राज्य शासनाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या पदास दिलेले सर्व अधिकार व जबाबदाऱ्या हे मुख्य परिचालन 
अधिकारी, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौडल्य योजना (DDUGKY) यांना राहतील. तसेच गोपनीय 
अहवाल लिहिणे / पुनर्विलोकन करणे, रजा मंजूरी इ. अधिकार या विभागाच्या मा.अपर मुख्य सचिव / 


प्रधान सचिव / सचिव यांना राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ-२०१७/प्र.क्र.१२५/योजना-३ 


२. सदर पदासाठीची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत:- 
|. केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व विहित निर्गमित केलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना व विहित कार्यपद्धतीनुसार राज्यात दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य 
योजनेची (DDUGKY) यशस्वीरित्या अमलबजावणी करणे व योजनेचे एकूण सनियंत्रण करणे. 
॥. सदर पदाच्या अधिनस्त अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कार्याचा आढावा घेऊन मुल्यमापन करणे व 
मार्गदर्शन करणे. 
॥. योजनेचा भौतिक व वार्षिक कृती आराखडा तयार करणे व त्यानुसार अमलबजावणी करणे. 
IV. मा.अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांनी वेळोवेळी दिलेळी जबाबदारी पार पाडणे तसेच 
केलेल्या कार्याचा अहवाल सादर करणे. 
४. देशाबाहेर होणाऱ्या Placement WeAte facilitate करणे. त्याचबरोबर राज्याअंतर्गत विविध 
Public-Private partnership तसेच सामंजस्य करार घडवून आणण्यासंदर्भातील कार्यवाही 


करणे. 
Vi. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजने (90(॥७५<४ संदर्भात केंद्र शासन व राज्य 
शासनामध्ये समन्वय ठेवणे. 
पदाचे नांव व आर्थिक भार :- 
पदनाम : मुख्य परिचालन अधिकारी (कौशल्य) (Chief Operating Officer, Skills) 
पदसंख्या : १ 
वेतन : नविन वेतनश्रेणी 5-२५:७८८००-२०९२०० (जुनी वेतनश्रेणी रु.१५६००- 
रु.३९१०० ग्रेड पे रु.७६००) 
नियुक्तीचा प्रकार : राज्य शासनाच्या समकक्ष वेतन श्रेणीतील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने 
कालावधी : दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण alates विकास योजना कार्यान्वित असेपर्यंत 
वित्तीय भार : सदर पदावरील वेतन / मानधन व अनुषंगिक भत्ते यावरील खर्च संबंधित 


योजनेच्या अनुज्ञेय प्रशासकीय / प्रकल्प निधीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर प्रस्तावास नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३७/१४४४, दिनांक २०.०७.२०१९ व वित्त 
विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.३९२/२०१९/व्यय-१५, दिनांक २१.०९.२०१९ विचारात घेऊन मुख्य 
परिचालन अधिकारी (plated) या पदाचा खर्च दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौड़ाल्य विकास योजना या 
केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या एकूण निधीच्या ६% प्रशासकीय निधीमधून करण्यात येईल व या 
पदाचा कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार राज्य शासनावर येणार नाही या अटीच्या अधिन राहून मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ-२०१७/प्र.क्र.१२५/योजना-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२६१०३६२८७२२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


M a N O} Digitally signed by Manoj 
Dattatraya Jadhav 
DN: cn=Manoj Dattatraya Jadhav, 
D o=Rural Development 
ठे tt a t fa Ya Department, ou=Central Scheme, 
email=manoj.jadhav68@nic.in, 
c=IN 


J a d h av Date: 2022.07.26 11:14:25 +05'30' 
(मनोज जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

उप सचिव (महाराष्ट्र विकास सेवा), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई- 
४०० ००१ यांना योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
प्रत, 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खासगी सचिव 

) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खासगी सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव 

) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे खासगी सचिव 

) मा.मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खासगी सचिव 

) मा.राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खासगी सचिव 

) मा.सर्व पालकमंत्री तथा मंत्री यांचे खासगी सचिव 

१०) मा.मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

99) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता व लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र राज्य-१ व २ख्‌ मुंबई / नागपूर. 

१२) संचालक, अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१३) संचालक, निवासी Ser परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४) मा.अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(सवी. 

१५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, सीबीडी बेलापूर, नवी 
मुंबई. 

१६) मुख्य परिचालन अधिकारी, दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौडठल्य विकास योजना, ग्राम 

विकास भवन, खारघर, नवी मुंबई. 

पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजिअ-२०१७/प्र.क्र.१२५/योजना-३ 


संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृह निर्माण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
आदिवासी विकास आयुक्त, नाशिक. 

समाज कल्याण आयुक्त, पुणे. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सह सचिव / उप सचिव (योजना), ग्राम विकास विभाग 

सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४११/१४१४/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 
सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग (का.व्यय-१५ व अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई 
सर्व उपायुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय 

प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सवी 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय 

सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 

निवड नस्ती (योजना-३) 


१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
30 


~~ wae as ar wa Se > elas Sas lS ass OSS el ass la ele 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


